नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये 
नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्‍यातील 
गावांचा समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : हअप्र-०७१६/प्र.क्र. ८२/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक - १७ फेब्रुवारी, २०२२ 
der: 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, दि.१७ जानेवारी,२०१८. 
प्रस्तावना:- 
हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील ४२१० गावे तसेच विदर्भातील 
पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्ट्यातील ९३२ गावे अशा एकूण ५१४२ गावांमध्ये ६ वर्ष कालावधीत जागतिक 
बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू. ४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प (PoCRA) 
राबविण्यात येत आहे. 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पातील ५१४२ गावांपैकी ६४ गावांमध्ये विविध कारणांमुळे (गावे 
नगरपंचायत हद्दीत गेल्याने/ अन्य प्रकल्पामुळे अधिग्रहीत झाल्याने/ वनग्राम घोषित केली असल्याने) प्रकल्पाची 
अंमलबजावणी करणे WET नसल्याने ही गावे वगळून त्याऐवजी नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील 
गावांचा समावेश करण्यासंदर्भात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे :- 


शासन निर्णय : 
१. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पामध्ये निवडण्यात आलेल्या ५१४२ गावांपैकी विविध कारणांमुळे 


प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणे WEY नसलेल्या ६४ गावांऐवजी नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील 
सर्व गावांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प यांनी मालेगाव तालुक्‍यातील गावांचा प्रकल्पामध्ये 
समावेश करण्याच्या अनुषंगाने जागतिक बँकेची सहमती, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांना अवगत करणे 
इत्यादी औपचारिक प्रक्रिया तातडीने पार पाडून सदर गावांमध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी सत्वर सुरु करावी. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०२१७१४०७४१७३०१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
ADF DEPT., postalCode=400032, st hr 


2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e 1 2fe19b8965025d482b1 beeOfffaa62085c3 
Adb6bfd: 


pseudonym=1CC019CBB7F0A77E397F 15793DF809A69806ED98, 
INumber=D8D9626C9E038380CD235C048F20D7CE74CFFD3A9SF2AC 
3C192E9C991F358271, cn=SHRIKANT C ANDGE 
Date: 2022.02.18 11:00:29 +05'30 
चं आंडगे) _ 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः हअप्र-०७१६/प्र.क्र. ८२/८-ओ 


. मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.मंत्री, कृषि, मंत्रालय, मुंबई 

. मा.राज्यमंत्री, कृषि, मंत्रालय, मुंबई 

. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प, मुंबई 
. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नाशिक 

. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


